सन 2022-23 या आर्थिक वर्षासाठी शासकीय 
महिला स्वागत केंद्रे, राज्यगृहे व संरक्षण गृहे या 
अनिवार्य योजनेसाठी लेखाशिर्ष २२३५ १२५४ 
अंतर्गत निधी वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मवगृ-२०२३/प्र.क्र.८०/का-०२ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक:- १० मार्च, २०२३ 


वाचा :- १) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.०४.०४.२०२२व 
दि.०८.०२.२०२३. 
२) महिला व बाल विकास विभाग, झासन निर्णय क्र. बीजीटी-२०२२/प्र.क्र.२३/ का-४, 
दि.११.०४.२०२२, दि.०२.०५.२०२२, दि.२७.०५.२०२२, दि.२२.०७.२०२२, 
दि.२६.०८.२०२२, दि.०७.१०.२०२२, दि.१५.११.२०२२ व दि.१२.१२.२०२२. 


प्रस्तावना :- 

मागणी क्र.एक्स-१, २२३५ १२५४ या लेखाशिर्षातर्गत सन २०२२-२३ या वित्तीय वर्षासाठी 
शासकीय महिला स्वागत केंद्रे, राज्यगृहे व संरक्षण गृहे या अनिवार्य योजनेकरीता तरतूद अर्थसंकल्पित 
करण्यात आली होती. त्यानुषंगाने उपरोक्‍त वाचा क्र.१ येथील वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रकास 
अनुसरुन वित्त विभागामार्फत अर्थसंकल्पीय अंदाज, वाटप आणि संनियंत्रण (BDS) वितरण प्रणालीवर 
शासकीय महिला स्वागत केंद्रे, राज्यगृहे व संरक्षण गृहे या अनिवार्य योजनेकरीता उपलब्ध करुन दिलेली 
तरतूद उपरोक्त वाच क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये नियंत्रण अधिकारी तथा आयुक्‍त, महिला व बाल 
विकास, पुणे यांना उपलब्ध करुन दिलेली आहे. 


सदर लेखाशिर्षाखाली उदिदष्टे/बाबींसाठी विभागाकडे उपलब्ध असळेला निधी नियंत्रण 
अधिकारी तथा आयुक्‍त, ASST व बाल विकास, पुणे यांना वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 


होती. 


शासन निर्णय-: 

राज्यात २२ महिलांच्या शासकीय संस्था (स्वागत केंद्र, राज्यगृहे, महिला संरक्षण गृहे) कार्यरत 
आहे. सदर संस्थामध्ये निराधार, निराश्रीत, अत्याचार पिडीत, परित्यक्ता, dar व्यवसायातून सुटका 
केलेल्या महिला आश्रित असतात. तसेच, कौटुंबिक हिंसाचार कायदा २००५ नुसार अल्प कालावधीसाठी 
महिला संरक्षणगृहात दाखल केल्या जातात. 

सदर शासकीय महिला स्वागत केंद्रे, राज्यगृहे व संरक्षण गृहे या योजनेसाठी सन २०२२-२३ वित्तीय 
वर्षाकरीता 2234 १२५४ या लेखाशिर्षातंर्गत पुढील उद्दिष्टे/बाबींसाठी रकाना क्र.४ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे 
निधी वितरीत करण्यास झासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मवगू-२०२३/प्र.क्र.८०/का-०२ 


(रुपये हजारात) 
अ.क्र. | लेखाशिर्ष २२३५ १२५४ अंतर्गत सन २०२२-२०२३ साठी वितरीत निधी 
उदि्दिष्टेबाब/ अर्थसंकल्पीय तरतूद 

| a | 2 3 PB 

कि.मी ११-देशांतर्गत प्रवास खर्च ११५५ ३२३ 
२ ।१३-कार्यालय खर्च २१७५ ३०४ 
३ | २१-पुरवठा व सामग्री ५२८० ९५१ 
४ ।५०-इतर खर्च ७१२ १२८ 


२. सदर निधी अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात आला आहे. सदर निधी 
तात्काळ संबंधित संस्थांना आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, आयुक्तालय, पुणे यांच्या स्तरावरून वितरीत 
करण्यात यावा. सदर निधी खर्च करताना वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन शासन परिपत्रकान्वये विहित 
तरतुदी व अटी aid पालन करण्याची दक्षता घेण्यात यावी. तसेच, वित्त विभागाच्या प्रचलित 
पध्दतीनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 


४. सदर लेखाशिर्षांतर्गत उपरोक्‍त उद्दिष्टे/बाबींसाठी चाळू आर्थिक वर्षापूर्वीची प्रलंबित असलेली 
देयके प्राधान्याने अदा करण्यात यावीत. 


३. नियंत्रणअधिकारी तथा आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, पुणे यांनी सदर निधी खर्चाचे उपयोगिता 
प्रमाणपत्रे शासनास सादर करावीत. 


४. सदर शासन निर्णय वित्त विभागामार्फत अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीवर उपलब्ध करुन 
दिलेल्या निधी मर्यादेत व संदर्भाधीन वित्त विभाग शासन परिपत्रक दि.०४.०४.२०२२ व दि.०८.०२.२०२३ 
अन्वये देण्यात आलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


दघ. सदर area निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२३०३१३१११६५०८५३० असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
SHIVAJIP >: 
KARWAR sta ia 
(शि. पां. कारवार) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई, 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मवगू-२०२३/प्र.क्र.८०/का-०२ 


. मा.मंत्री महिला व बाळ विकास यांची खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 


४. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/ विधानपरिषद, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 


. मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/ सदस्य, विधानसभा/ विधानपरिषद, विधानमंडळ, मुंबई, 
. मा.मुख्य सचिव,महाराष्ट्र राज्य यांचे उपसचिव,मंत्रालय,मुंबई, 

. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

९. 


प्रधान सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 


१०.आयुक्‍त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे, 

११.महालेखापाल, 2/9 (लेखा व अनुज्ञेयता) / लेखापरीक्षा (मुंबई/नागपूर), 

१२.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई शहर / मुंबई उपनगर, 

१३.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, महाराष्ट्र, 

१४.सर्व उपसचिव, सर्व अवर सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१५.उपायुक्‍त (महिला विकास), महिला व बाल विकास आयुक्‍तालय,पुणे, 

१६.सर्व जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, 

१७.अवर सचिव (का.४/अर्थसंकल्प), महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, यांना सदर निधी 


बी.डी.एस. प्रणालीवर वितरीत करण्याचा विनंतीसह अग्रेषित, 


१८. सर्व कार्यासने, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१९.निवडनस्ती, का-०२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


